महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ) मधील पशुधन 
विकास अधिकारी, पदावर सरळसेवेने भरती. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५० /भाग-१/पदुम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जून, २०१८. 


वाचा:- शासन निर्णय समक्रमांक दि.१८.०४.२०१९८ 
शासन शुध्दीपत्रक:- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत सरळसेवेने पशुधन विकास अधिकारी गट अ संवर्गात नियुक्‍ती 


करीता शिफारस केलेल्या ६७ उमेदवारांना दि.१८.०४.२०१८ अन्वये पदस्थापना देण्यात आल्या आहेत. सदर 
शासन निर्णयामध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत. 


१) । अनुक्रमांक ६ येथील उमेदवाराचे नाव डॉ.डंडाळे मंगेश अंबादास, ऐवजी डॉ.दांदळे HAST अंबादास 
असे वाचण्यात यावे . 


2) | अनुक्रमांक ८ येथील उमेदवाराचे नाव डॉ. शेंडगे भानुदास दिपक, ऐवजी डॉ.शेंडगे दिपक 
भानुदास असे वाचण्यात यावे. 


३) | अनुक्रमांक २९ येथील उमेदवाराचे नाव डा.लोटे कल्याणी मधुकरराव, ऐवजी 
डॉ. ळोथे कल्याणी मधुकरराव असे वाचण्यात यावे . 


8) | अनुक्रमांक ६० येथील उमेदवाराचे नाव व पदनाम डॉ. पाटील रेश्मा जनार्दनराव, पविअ, पवेद 
श्रेणी -१ ,हंडगुळी,ता.निलंगा जि.लातूर ऐवजी डॉ. पाटील रेइमा जनार्धनराव पविअ, पवैद श्रेणी - 
१ ,हंडगुळी,ता.उदगीर जि.लातूर असे वाचण्यात यावे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०६०५१२०२५९३४०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


व DN: त 
Vinod S oe 

inod Sopanrao ~-: a 

2.5.4.20=3dfd984bb7c5aede090473e34b1¢9 

M en d h e 3fa9f36d97d56cOcf07812a43c5ca5d6a24, 

cn=Vinod Sopanrao Mendhe 


Date: 2018.06.05 12:05:00 +05'30' 


(वि. सो. मेंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा.सचिव, महारष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई 
२. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०७. 
३. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) पुणे. 
४. प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सहआयुक्‍्त,पुणे,नाशिक व नागपूर 


५. जिल्हा पश्ुसंवर्धन जिल्हा परिषद,सांगली, लातूर/अहमदनगर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला/सांगली/गडचिरोली/लातूर. 
७. निवड नस्ती (पदुम-१. 


